सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षामध्ये अनुसूचित 
जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या 
नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देण्याकरिता 
संस्था/शाळांची निवड करण्याबाबत. 

अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, अमरावती 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- नानिशा-११२३/प्र.क्र.१७९/का.१२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- २५ जून, २०२४ 


१) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक शाआडा-२००८/प्र.क्र.८१/कार्या-१३, 
दिनांक २८.०८.२००९. 

2) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक नानिशा-२०१६/प्र.क्र.२८०/कार्या-१२, 
दिनांक २९.०५.२०१७. 

३) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२१/कार्या-१२, 
दिनांक १८.०५.२०१८ 

४) आदिवासी विकास विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२१/कार्या- 
१२, दिनांक ०९.०६.२०१८. 

4) अपर आयकत, आदिवासी विकास, अमरावती यांचा क्र.नानिशा-२०२२/प्रक्र/का- 
२.ड/२६५९/२०२३, दि.२०.०५.२०२४ चा प्रस्ताव. 

६) शासन पत्र क्रमांक नानिशा-११२३/प्र.क्र.१७९/कार्या-१२, दिनांक १४.०६.२०२४ अन्वये 
निर्गमित सचिवस्तरीय समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना:- 

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी 
शाळांमध्ये शिक्षण देण्याबाबतची योजना संदर्भ क्रमांक १ येथील दि. २८.०८.२००९ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये राज्यात राबविण्यात येत आहे. तसेच सदर योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या 
नामांकित शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या इतर विद्यार्थ्यांसमवेत योजनेंतर्गत प्रवेशित अनुसूचित 
जमातीच्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती अधिक चांगली होण्याच्या दृष्टीने सन २०१७-१८ या शैक्षणिक 
वर्षापासून इयत्ता १ ली व इयत्ता २ री या सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये प्रवेश देण्याबाबत संदर्भ क्रमांक २ 
येथील दि. २९.५.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आळेली आहे. सदर योजना 
अंमलबजावणीमध्ये सुसूत्रता आणण्याकरिता झाळेमध्ये उपलब्ध शैक्षणिक व निवासी सोयी सुविधा 
आणि त्याच्या दर्जानुसार गुणांकन निश्चित करून प्राप्त गुणांकनानुसार शाळांची निवड करणे व 
शाळांना द्यावयाचे शुल्क निर्धारित करण्याकरिता संदर्भ क्रमांक ३ येथील दि. १८.०५.२०१८ व संदर्भ 
क्रमांक ४ येथील दि.०९.०६.२०१८ रोजीच्या शासन शुद्धीपत्रकान्वये सुधारित धोरण ठरविण्यात 
आलेले आहे. 


२. उपरोक्त वस्तूस्थिती पाहता नामांकित योजने अंतर्गत चालू शैक्षणिक वर्ष सन २०२४-२५ करिता 
सदर योजनेअंतर्गत यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या जुन्या शाळांना कायम करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


नामांकित निवासी शाळा योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ या शौक्षणिक वर्षात शाळांची निवड 


करण्याबाबत दिनांक १४.०६.२०२४ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये 
झालेल्या चर्चेनुसार अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, अमरावती यांच्या कार्यक्षेत्रातील सदर 
योजनेंतर्गत यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या नामांकित शाळांना सन २०२४-२५ करीता कायम 
ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात येत आहे. सदर शाळांची यादी खालीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र. । प्रकल्प संस्थेचे नाव नामांकित झाळेचे नाव व पत्ता 
कार्यालयाचे 
नाव 
ia अकोला धर्मविर दिलीपराव रहाटे शिक्षण व | सेंट्रल पब्लिक स्कुल, मेहकर, जि. 
बहुउद्देशिय संस्था, मेहकर, जि. | बुलडाणा 
बुळडाणा 
२ चिखली अर्बन बहुउद्देशिय संस्था, | चिखली अर्बन विद्यानिकेतन, चिखली 
चिखली 
३ विवेकानंद आश्रम विवेकानंद नगर, | विवेकानंद ज्ञानपिठ हिवरा आश्रम, ता. 
ता. मेहकर, जि. बुलढाणा मेहकर, जि. बुलढाणा 
४ श्री. मोतीरामजी ठाकरे शिक्षण | यशवंतराव चव्हाण प्राथमिक इंग्रजी स्कुल, 
प्रसारक मंडळ मंगळुरपीर, जि. वाशिम 
4 पुसद राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज | ईश्वर देशमुख डे dein Soar मिडीयम 
बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, चिंचोली, | स्कुल, दिग्रस, जि. यवतमाळ 
ता. दिग्रस, जि. यवतमाळ 
& पांढरकवडा | श्री शिवाजी बहुउद्देशिय विकास | स्कुल ऑफ ब्रिलीयंट, मेटीखेडा रोड, 
संस्था, छत्रपती चौक, राळेगाव, जि. | राळेगाव, जि. यवतमाळ 
यवतमाळ 
9 ईश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळ मार्कडेय पब्लिक स्कुल, राळेगाव 
(बरडगाव), जि. यवतमाळ 
८ पैनगंगा बहुउद्देशिय विकास संस्था, | Who कॉन्व्हेंट पाटणबोरी, जि. यवतमाळ 
पाटणबोरी, ता. केळापूर, जि. 
यवतमाळ 
९ श्री सत्यसाई बहुउद्देशिय शिक्षण | सैनिक पब्लिक स्कुल, वडकी, ता. 
प्रशिक्षण संस्था, चंद्रपूर राळेगाव, जि. यवतमाळ 
| कळमनुरी | विश्वभारती जनसेवा प्रतिष्ठान | व्हिजन पब्लिक स्कुल, सोनपेठ, जि. 
सोनपेठ, जि. परभणी परभणी 
| देवर्षी ग्रामीण व शहरी विकास | केम्ब्रीज स्कुल ऑफ स्कालर्स, कळमनुरी, 
प्रतीष्ठान, हिंगोली जि. हिंगोली 
१२ श्रीराम प्रतिष्ठाण, सेळू, जि. परभणी | एल. के. आर. आर. प्रिन्स इंग्लीश स्कूल, 
We, जि. परभणी 
१३ बळीराजा एकात्मिक ग्रामीण विकास | सरस्वती इंटरनॅशनल स्कुल, कुर्तडी, ता. 
बहुउद्देशिय संस्था, कुर्तडी कळमनुरी, जि. हिंगोली 
१४ बाळकृष्ण सेवाभावी संस्था, वाडी | हायटेक प्राथ.माध्य. व उच्च माध्य. 
तुळजापुर, ता. वसमत, जि. हिंगोली । विद्यालय, एरंडेश्वर, ता. पुर्णा, जि. हिंगोली 
१५ श्री. रामराव नाईक बहुउद्देशिय | के. मानसिंग नाईक इंग्रजी प्राथमिक व 
सेवाभावी संस्था, मुन्शीराम तांडा, | माध्यमिक विद्यालय, सायखेडा, जि. 
ता. सोनपेठ, जि. परभणी परभणी 
१६ धारणी अवतार मेहेरबाबा बहुउद्देशिय संस्था | ज्ञानपिठ seer मिडीयम स्कुल, 
अंजनगाव सुर्जी, जि. अमरावती 


१७ श्री. दादासाहेब गवई चॅरीटेबल ट्रस्ट | लोटस इंग्लीश स्कुल, शामनगर, 
अमरावती 
१८ दर्यापूर शीक्षण संस्था, दर्यापूर, जि. | दर्यापूर इंग्लीश प्रायमरी अन्ड हायस्कुल, 
अमरावती दर्यापूर, जि. अमरावती 
१९ किनवट | तुकाई प्रतिष्ठान, नांदेड गोदावरी इंटरनेशनल स्कुल अँन्ड ज्यु. 
कॉलेज, मरळक फाटा, नांदेड 
२० गोदावरी मनार चॅरीटेबल ट्रस्ट, | गोदावरी FAR पब्लिक स्कुल, 
शंकर नगर, ता. बिलोली, जि. नांदेड | शंकरनगर, ता. बिलोली, जि. नांदेड 
२१ श्री. दत्त शिक्षण प्रसारक मंडळ, | ग्रिन फिल्ड BAS स्कुल, रामेश्वर, 
होटाळा, जि. नांदेड धर्माबाद, जि. नांदेड 
२२ सहयोग सेवाभावी संस्था, विष्णुपूरी, | इंदिरा इंटरनडनळ पब्लिक स्कुल, 
जि. नांदेड विष्णुपूरी, जि. नांदेड 
२३ eros ठमके बहुउद्देशिय | मातोश्री कमलाताई ठमके इंग्लीश स्कुल, 
सेवाभावी संस्था गोकुंदा, ता. किनवट, जि. नांदेड 
२४ श्री. दत्त शिक्षण प्रसारक मंडळ, | मिलेनिअम पब्लिक स्कूल (न्यु प्रायमरी 
होटाळ, जि. नांदेड इंग्लिश स्कृल), नायगाव, जि. नांदेड 
२५ पाटीळ कमलाबाई गणेडशापुरकर | राजश्री पब्लीक स्कुल, आंबेडकर चौक, 
शिक्षण संस्था, नांदेड लातूर रोड, जि. नांदेड 
२६ के. प्रभाकरराव माधवराव जाधव | शाकुंतळ स्कुल फॉर एक्सलन्स, 
सेवा भावी संस्था, नांदेड पासदगाव, जि. नांदेड 
२७ के. व्यंकटराव पाटील ग्रामीण | शंकरराव चव्हाण इंटरनॅशनल स्कुल व 
विकास व शिक्षण प्रतिष्ठान, | ज्यु. कॉलेज, दत्तनगर, नांदेड 
डोंगरगाव ता. लोहा, जि. नांदेड 
२८ संजीवनी सेवाभावी शिक्षण प्रसारक | वेलींग्टन इंटरनॅशनल स्कुल, वाडी बु. जि. 
मंडळ नांदेड 
२९ प्रियदर्शनी मागासवर्गीय महिला | एकलव्य इंटरनॅशनल पब्लिक स्कुल, 
विकास मंडळ, नांदेड बामणी, अर्धापूर, जि. नांदेड 
30 औरंगाबाद । जनविकास शिक्षण संस्था, भोकरदन | गणपती Stchler स्कुल, भोकरदन, जि. 
जि. जालना जालना 
३१ जयहिद शिक्षण प्रसारक मंडळ, | स्वामी विवेकानंद इंटिग्रेशन इंग्लीश 
कव्हा, जि. लातूर स्कुल, पी-७४, एम.आय.डी.सी. लातूर 
३२ राधेय चॅरीटेबल ट्रस्ट, लातूर डि बी. पब्लीक स्कुल, महाळूंगा, चाकुर, 
जि. लातूर 
३३ एम.डी.ए. फाऊंडेशन कोळपा, ता. | एम.डी.ए.रॉयलळ इंटरनॅशनल स्कुल, 
चाकुर, जि. लातूर ता.जि. लातूर 
38 महात्मा फुले ग्रामिण विकास | महात्मा फुले पब्लिक स्कुल, जळकोट, 
सेवाभावी संस्था ता. जळकोट, जि. लातूर 


२. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, अमरावती यांच्या कार्यक्षेत्रातील सदर योजनेंतर्गत यापूर्वी 
निवड करण्यात आलेल्या नामांकित शाळांना सन २०२४-२५ करीता कायम ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात 
येत आहे. परंतु सदर शाळांना शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी नवीन विद्यार्थी वाटप करण्यात येणार नाही. 
सदर झाळांची यादी खालीलप्रमाणे आहे :- 


नामांकित झाळेचे नाव व पत्ता 
भावना पब्लिक स्कुल, रिसोड, जि. वाशिम 


संस्थेचे नाव 
महीला उत्कर्ष प्रतीष्ठान रिसोड, 
जि. वाशिम 


अ.क्र. । प्रकल्पाचे नाव 
(| अकोला 


२ भगीनी निवेदीता महीला व | जिवन विकास कॉानव्हेंट, डोणगाव, ता. 
प्रशीक्षण संस्था, शेणगाव, ता. | मेहकर, जि. बुलडाणा (डे बोर्डीग) 
मेहकर, जि. बुलडाणा 

3 पांढरकवडा । श्रीकृष्ण बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, | सनराई॑ज इंग्रजी मिडीयम स्कुल, 
यवतमाळ यवतमाळ 

४ धारणी डा. एम. के. पवार शैक्षणिक | डॉ. मुकूंदराव के. पवार पब्लीक स्कुल, 
प्रतीष्ठान धामणगाव रेल्वे, जि. अमरावती 

4 पुरोगामी बेरोजगार नारी | महर्षी पब्लिक स्कुल, नवसारी, जि. 
बहुउद्देशिय संस्था अमरावती 

६ औरंगाबाद ।पुर्णा कावेरी शिक्षण संस्था, | लिटील वंडर्स स्कुल, सिल्लोड, जि. 
सिल्लोड, ता. सिल्लोड, जि. | औरंगाबाद 
औरंगाबाद 

७ स्वामी विवेकानंद शिक्षण प्रसारक | जयहींद पब्लीक स्कुल, उदगीर, ता. 
मंडळ उदगीर, जि. लातूर 

८ मैत्री फाऊंडेशन, लातूर शाकुंतल विहार इंग्लीडा स्कुल, भंडी रोड, 

भटांगली, लातूर 


३. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, अमरावती यांच्या कार्यक्षेत्रातील सदर योजनेंतर्गत खालील 
नवीन नामांकित झाळांचे प्रस्ताव शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करीता प्राप्त झालेले असून त्यापैकी पात्र शाळा 
खालीलप्रमाणे आहेत. :- 


अ.क्र. | प्रकल्प कार्यालय | संस्थेचे नाव नामांकित झाळेचे नाव व पत्ता 

ha कळमनुरी | कोस्मोपोलीटन एज्युकेशनल | क्वीन्स स्कुल, परभणी. 
अँण्ड वेलफेअर सोसायटी, परभणी 

२ औरंगाबाद | जनसेवा सेवाभावी प्रतिष्ठाण | आबासाहेब SST स्कुल, देवणी, 
भोपणी, ता-देवणी, ता-लातुर. | ता.देवणी, जि.लातुर. 

३ औरंगाबाद । महाराष्ट्र बहुउददेश्ीय समाजीक | प्रतापगड इंग्लीश स्कुल,जालना. 
संस्था, जालना. 

४ औरंगाबाद । महाराष्ट्र बहुउददेशीय समाजीक | सिहगड इंग्लीश स्कुल, 
संस्था, जालना. 

4 धारणी एकविरा मल्टीपर्पज सोसायटी | एकविरा स्कुल ऑफ ब्रिलीयंट, मोर्शी 
वर्धा 

६ धारणी श्री.गणेश एज्युकेशन सोसायटी, | एकविरा स्कुल ऑफ ब्रिलीयंट दर्यापुर 
यवतमाळ ता-जि-यवतमाळ. 

9 किनवट श्री.उमीया माता बहुउददेश्ीय | ग्रीन व्हॅली इंटरनॅशनल स्कुल, खैरगाव 
सेवाभावी संस्था, खैरगाव ता- | ता-नायगाव जि-नांदेड. 
नायगांव जि-नांदेड. 


४. शौक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी पात्र नामांकित शाळांना प्रत्येकी ५० विद्यार्थ्याचे वाटप करण्यात 
यावे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी दि.३० जून, २०२४ रोजीपर्यंत प्रकल्प कार्यालयाकडे केलेले अर्ज तसेच 
शाळेचा विकल्प ग्राह्य धरण्यात यावेत. नामांकित निवासी शाळा योजनेंतर्गत प्रचलित सर्व शासन निर्णय 
तसेच शासन नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच सदर तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या शाळांची 
मान्यता रद्द करण्यात येईल. 

4, सदर योजनेची अंमलबजावणी संबंधित प्रकल्प अधिकारी करतील. तसेच अपर आयुक्त, 
आदिवासी विकास, अमरावती हे या योजनेचे “पर्यवेक्षकीय अधिकारी” म्हणून व आयुक्‍त, आदिवासी 
विकास नाशिक हे “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून जबाबदारी पार पाडतील. 


प्रत, 


६. सदर योजनेसाठी होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली करण्यात यावा. 
“मागणी क्र. टी-५ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्ग यांचे कल्याण- 
पंचवार्षिक योजनेंतर्गत योजना- जनजाती क्षेत्र उपयोजना- 
०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण 
७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना-राज्य योजनांतर्गत योजना 
(०२) जनजाती क्षेत्राबाहेरील उपयोजना 
(०२) (२९) अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित शाळांमध्ये 
शिक्षण देणे. 
(२२२५ सी-९९९) ३१ “सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या या www.maharashrta.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६२५१२०२३५४६२४ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


LALITKUMAR 
RANGNATH DHAYGUDE 


(ललितकुमार धायगुडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव. 

) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 
) आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक. 

) अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / ठाणे / नागपूर / अमरावती. 
) सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१२) सर्व संबंधित संस्था/शाळा (संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांच्यामार्फत). 
१३) निवड नस्ती (कार्या-१२) 


